सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . २७ ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

ते 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ १ ९ ८ ९ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२०१४ 


संचालक , नगर रचना महाराष्ट्र राज्य पुणे यांजकडून 
आदेश 


, 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

१ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

क्र . डि.टी.पी. / वि.यो. मानवत ( सु . ) / आ.क्र .७४ / कलम १२७ ( २ ) / 
आदेश / टिपीव्ही -५ / २ ९ २७ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर 
रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये 
मानवत नगरपरिषदेची सुधारीत विकास योजना शासनाच्या नगर विकास 
विभागाकडील अधिसुचना क्र . टिपीएस -३१०० / १८ / सी.आर.९ ( अ ) / २००१ / 
नवि -३० , दि .३१ / ०५ / २००१ अन्वये मंजूर केली असून , ती दि . १/०८/२००१ 
पासून अंमलात आलेली आहे . तसेच वगळलेल्या क्षेत्राची पुनर्प्रसिध्द विकास 
योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम -३१ ( १ ) अन्वये शासनाच्या नगर विकास 
विभागाकडील अधिसुचना क्र . टिपीएस -३१०१ / १३२२ / सी.आर .१ ९ ८ ( अ ) / २००१ / 
नवि - ३० , दि . ३०/०८/२००२ ( यापुढे “ उक्त अधिसुचना ” असे संबोधिलेले 
आहे . ) अन्वये मंजूर केली असून ती दि . ०७/११/२००२ पासून अंमलात 
आलेली आहे . ( यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना ” असे संबोधिलेले 
आहे . ) ; 
औ भाग १ - २७ 


[ पृष्ठे - २८ , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ४७ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ४८ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये , मौजे . मानवत , ता . 
मानवत , जि . परभणी येथील स.नं. २५८ पै . या जमिनीमधील १.३० हे आर 
क्षेत्र “ आ . क्र - ७४ - बगीचा ” ( यापुढे “ उक्त आरक्षण " असे संबोधिलेले आहे . ) 
या आरक्षणाने बाधित होत असून , उक्त आरक्षणाचे भुसंपादन व विकासासाठी 
समुचित प्राधिकरण मानवत नगरपरिषद ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरणे ” 
असे संबोधिलेले आहे . ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त समुचित प्राधिकरणांनी विकास योजना अंमलात 
आल्याच्या दिनांकापासून १० ( दहा ) वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील 
जागेचे संपादन केलेले नाही ; 


१ ९ ८ ९ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त आरक्षणाखालील मौजे . मानवत ता . मानवत , 
ज . परभणी येथील सनं . २५८/५ व सं.नं. २५८/६ या जमीनींमधील 
अनुक्रमे २.४६ हे आर व ०.४० हे आर क्षेत्राबाबत ( यापुढे “ उक्त जमीन " 
असे संबोधिलेले आहे . ) उक्त जमिनीच्या मालकांनी दिनांक ०३/०४/२०१७ 
रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) 
अन्वये सुचना ( यापुढे “ उक्त सुचना ” असे संबोधिलेले आहे ) बजाविलेली 
होती : 


आणि ज्याअर्थी , उक्त सुचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त 
समुचित प्राधिकरणाने , विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन 
संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे संपादन करण्यासंबंधी उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२७ ( १ ) मधील तरतूदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना 
करण्यात आलेली नाही ; 


१ ९९ ० 


आणि ज्याअर्थी , मा . उच्च न्यायालय , मुंबई औरंगाबाद खंडपीठात 
उक्त जमीनीच्या मालकांनी ( यापुढे “ उक्त जमीन मालक ” असे संबोधिलेले 
आहे . ) दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र . १११५५ / २०१ ९ व रिट याचिका 
क्र . १११२३ / २०१ ९ मध्ये मा . न्यायालयाकडून दि . १२/०२/२०२० अन्वये 
उक्त जमीन उक्त आरक्षणातून मुक्त झाल्याचे आदेश पारित करुन व उक्त 
जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झालेचे उक्त अधिनियमाचे कलम 
१२७ ( २ ) अन्वये अधिसुचित करण्याबाबत निर्देशित केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , मुख्याधिकारी , मानवत नगर परिषद यांनी उक्त 
जमीन संपादनाबाबत विहीत कालावधीत कार्यवाही केली नसल्याचे दि . ३० / 
०८/२०२१ रोजीचे पत्र क्र . २६७०/२०२१ अन्वये कळविले आहे ; 

आणि ज्यअर्थी , सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , 
औरंगाबाद यांचेकडील पत्र क्र . ११२ , दि . १ ९ / ०१ / २०२२ अन्वयेच्या 
अहवालानुसार मौजे मानवत येथील सं . न .२५८ / ५ व सं . नं . २५८/६ या 
जमिनींमधील १.३० हे . क्षेत्र उक्त आरक्षणातून व्यपगत होत असल्याचे 
स्पष्ट होत आहे ; 


अ.क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


. 


आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील 
उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त वस्तुस्थिती पाहता , उक्त जमिनीवरील 
उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ ( २ ) 


१ 


नगरपरिषद , मौजा , 
तालूका व जिल्हा 


मानवत नगरपरिषद , 

मौजे , मानवत , ता . 
मानवत जि . परभणी 


भाग १ - पुरवणी 
नुसार , व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे , असे 
संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र . 
टिपीएस -१८१३ / ३२११ / प्र.क्र .५०८ / नवि -१३ , दि . ०१/१२/२०१६ अन्वये सर्व 
नगरपरिषदा / नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या 
विकास योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ पोटकलम ( २ ) 
अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१५१ अन्वये संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रदान 
केलेले आहेत ; 


उक्त मंजूर विकास 
योजनेतील आरक्षण व वि . 
यो . अहवालानुसार अंदाजे 
क्षेत्र . 


आ . क्र . ७४ - “ बगीचा " 
( १.३० हे . ) 


त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २ ) अन्वये संचालक , 
नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे , या आदेशा अन्वये खालील परिशिष्टात 
नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त 
आरक्षण व्यपगत झाली आहेत , असे अधिसुचित करीत आहेत आणि 
त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसुचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे 
सुधारणा करीत आहेत : 


परिशिष्ट 


उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसुचनेच्या बदलाच्या 
परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात 
येत आहे . 


उक्त सुचनेखालील उक्त 
जमिनीचा तपशिल 


सं.न. २५८/५ व 
स.न. २५८/६ 


उक्त आरक्षणांतून व्यपगत 
झालेल्या भागाचे अंदाजे क्षेत्र 


संपुर्ण आरक्षण १.३० हे 


टिप : - १ ) उक्त आरक्षणामधून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर व मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या विकासाच्या 
प्रयोजनासाठी उक्त जमिनमालकास उपलब्ध होईल . 


२ ) उक्त जमिनीचे उक्त आरक्षणातुन व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी , मानवत नगरपरिषद , 
मानवत , जि . परभणी यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत खुला ठेवण्यात येत आहे . 

सदर आदेश संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


अविनाश भा . पाटील , 
संचालक , नगर रचना , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


Government of Maharashtra 

Town Planning and Valuation Department 
Directorate Of Town Planning 

Ground floor , Central Building , Pune 411 001 


ORDER 

Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

No. D.T.P / D.P / Manwat ( R . ) / Site No.74 / Sec - 127 ( 2 ) / 
Order / TPV - V / 2927 .--- Whereas , the Revised Development 
Plan of Manwat Municipal Council has been sanctioned under 
the provisions of section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional 
& Town Planning Act , 1966 ( Maharashtra Act No. XXXVII of 
1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) by the 
Government of Maharashtra in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 3100 / 18 / CR - 9 ( A ) / 2001 / 
UD - 30 , dated 31.05.2001 and the same has come into force 
with effect from 01.08.2001 . While the Revised Development 
Plan of the Excluded Part has been sanctioned by the 
Government of Maharashtra in Urban Development 
Department under section 31 ( 1 ) of the said Act vide 
Notification No. TPS - 3101 / 1322 / CR - 198 ( A ) / 2001 / UD - 30 , 
dated 30.08.2002 ( hereinafter referred to as " the said 
Notification " ) and the same has come into force with effect 
from 07.11.2002 ( hereinafter referred to as " the said sanctioned 
Development Plan " ) ; 


And whereas , in the said sanctioned Development Plan , 
the land bearing S.No.258 Pt . of Mouze.Manwat , Tal.Manwat , 
Dist.Parbhani is affected by Reservation " Site No.74 - Garden " 
admeasuring area approximately 1.30 hect . , ( hereinafter 
referred to as " the said Reservation " ) ; the Appropriate 
Authority for acquisition and development of the said 
Reservation is Municipal Council Manwat ( hereinafter referred 
to as " the said Appropriate Authority " ) , 


And whereas , the land under the said reservation has 
not been acquired by the said Appropriate Authority within 
10 ( ten ) years from the date on which the said sanctioned 
Development Plan came into force ; 


And whereas , the owner of the land under the said 
Reservation in respect of area admeasuring 1.20 hect . and 
0.40 hect . of land bearing S.No.258 / 5 and S.No.258 / 6 
respectively , of Mouze . Manwat , Tal . Manwat , Dist.Parbhani 
( hereinafter referred to as " the said Land " ) had served a Notice 
dated 03.04.2017 under section 127 ( 1 ) of the the said Act 
( hereinafter referred to as " the said Notice " ) , on the said 
Appropriate Authority ; 


१ ९९ १ 


And whereas the said land under the said Reservation 
is not acquired or no steps as required under Section 127 ( 1 ) 
of the said Act have been taken by the said Appropriate 
Authority , within a stipulated period after the date of service 
of the said Notice ; 


And whereas , the Hon'ble High Court , Mumbai , Bench 
at Aurangabad in the Writ Petition No.11155 / 2019 & Writ 
Petition No. 11123/2019 filed by the owner of the said land 
( hereinafter referred to as " the said land owner " ) vide its 
order dated 12/02/2020 of the Hon'ble High Court has passed 
the order that , the said Land stands de - reserved and directed 
to notify the lapsing of the said Reservation on the said 
Land under section 127 ( 2 ) of the said Act ; 


And whereas , the Chief Officer , Municipal Council , 
Manwat vide letter No.2670 / 2021 dt.09.11.2020 has 
communicated that , the said land is not acquired within 
stipulated period ; 


And whereas , as per the report of the Joint Director of 
Town Planning , Aurangabad Division . Aurangabad vide letter 
No.112 , dt . 19.01.2022 , it is clarified that , the lands bearing 
S.No.258 / 5 and S.No.258 / 6 of Mouze.Manwat admeasuring 
an area of 1.30 Ha . are lapsed from the said reservation ; 


And whereas , after considering the above facts in 
respect of , the said Reservation on the said Lands in the said 
sanctioned Development Plan , the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune is of the opinion that , it is necessary 
to issue the order under section 127 ( 2 ) of the said Act , 
regarding the lapsing of the said Reservation on the said 
Land : 


And whereas , the Government in Urban Development 
Department under Section 151 of the said Act , vide Resolution 
No.TPS - 1813 / 3211 / CR - 508 / UD - 13 , dated 01.12.2016 , has 
delegated the powers exercisable by it to take action under 
Section 127 ( 2 ) of the said Act , to the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune in respect of Development Plans of 
all Municipal Councils / Nagar Panchayat / Zilla Parishad as a 
Planning Authority ; 


Now therefore , the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune by this order and as mentioned in 
the schedule hereinafter hereby notifies the lapsing of the 
said Reservation in respect of the said Land under section 
127 ( 2 ) of the said Act and for that purpose amends the said 
Notification of the said sanctioned Development Plan , as 
follows : 


After the last entry in the Schedule of Modifications 
accompanying the said Notification of the said sanctioned 
Development Plan , the following new entry shall be added : 


१ ९९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


Sr. No. Municipal , Council 
Mouja , Tal . Dist . 


1 


Manwat Municipal 
Council , Mouje 


Manwat , 

Tal . Manwat , 

Dist . Parbhani 


SCHEDULE 


Reservation of the said 
sanctioned Development 
plan & its Approximate 
Area as per D.P. Report 


Site No. 74- " Garden " 
( 1.30 Ha . ) 


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 


२ 

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय औरंगाबाद विभाग , यांजकडून 
चौकशीची जाहिर नोटीस 


सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था नोंदणी कार्यालय , औरंगाबाद विभाग , 
औरंगाबाद 


Note : 

1 ) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said land owner for the purpose of 
development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said sanctioned Development Plan . 


अर्ज क्रमांक : - १० / २०२२ कलम ५० अ ( २ ) 
सार्वजनिक न्यासाचे नाव व नोंदणी क्रमांक : - अजर्दार १. नॅशनल 
एज्युकेशन सोसायटी , सिल्लोड , ता . सिल्लोड जि . औरंगाबाद नोंदणी 
क्र . एफ -१३८ ( औ ) या संस्थेतर्फे उपाध्यक्ष : - मो . सलीम आशक हुसैन , 
रा . स्नेहनगर , सिल्लोड ता . सिल्लोड जि . औरंगाबाद . 
आणि 


Description of 
the said Land 
under the said 
Notice 


2 ) A copy of the part plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which is lapsed from 
the said Reservation , is available in the office of the Chief Officer , Municipal Council , Manwat , Dist.Parbhani during office hours 
on all working days for inspection to public up to one month . 

3 ) This Order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in . 


२. रेणुका बहुउद्देशीय संस्था सिल्लोड , ता . सिल्लोड जि . औरंगाबाद 
नोंदणी क्र . एफ -७८ ९ ४ ( औ ) या संस्थेतर्फे अध्यक्ष श्री सुधाकर पंडीत 
पाटील , रा . सिल्लोड , जि . औरंगाबाद . 

विरुध्द 


S.No. 258/5 & 
S.No. 258/6 


गैरअर्जदार : कोणीही नाही 

क्र . / जे ०१ / ३१३६ / २०२२- सर्व संबंधीत लोकांना या जाहीर नोटीस 
द्वारे कळविण्यात येते कि , सदरहु प्रकरणात अर्जदार व ईतर यांनी मुंबई 
सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १ ९ ५० चे कलम ५० अ ( २ ) अन्वये 
रेणुका बहुउद्देशीय संस्था सिल्लोड ता . सिल्लोड जि . औरंगाबाद नोंदणी 
क्रमांक एफ ७८ ९ ४ ( औ ) ही संस्था नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी सिल्लोड 
नोंदणी क्र . एफ - १३८ ( औ ) या संस्थेमध्ये विलीनीकरण करण्याचे दोन्ही 
संस्थेचे कार्यकारी मंडळांनी पारीत केलेल्या ठरावानुसार या संस्थांचे 
विलिनीकरणानंतर रेणुका बहुउद्देशीय संस्था सिल्लोड ही संस्था नॅशनल 
एज्युकेशन सोसायटी , सिल्लोड या नावाने ओळखली जाईल . सदरचा 
सामायिक योजना करणेसाठीचा अर्ज दाखल केलेला आहे व त्याबाबत मा . 
धर्मादाय उप आयुक्त औरंगाबाद यांचेसमोर चौकशी चालु आहे . 


भाग १ - पुरवणी 


Approximate Area lapsed 

from the said 

Reservation 


Total Reservation 1.30 Ha . 


( Avinash B. Patil ) 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


वरील न्यायाचे खालीलप्रमाणे जंगम व स्थावर मालमत्ता खालील 
प्रमाणे आहे . 


स्थावर मालमत्ता : - १. एफ १३८ ( औ ) : - रु . २,४४,२२,३४६ / 
२. एफ ७८ ९ ४ ( औ ) : - रु . काही नाही 

जंगम मालमत्ता : - १ . 

एफ १३८ ( औ ) : - रु .२,२५,००,००० / 

( औ ) 

२. एफ ७८ ९ ४ ( औ ) : - रु .२,५०,००० / - या सर्व 
जंगम मालमत्तेसह सदर संस्थेतर्फे चालणारे संत एकनाथ प्राथमिक शाळा 
व माध्यमिक विद्यालय इ . च्या मान्यतेसह 


सदरच्या चौकशी प्रमाणे कोणासही काही हरकत घ्यावयाची असेल 
अगर पुरावा देणे असेल त्यांनी त्यांची लेखी कैफीयत ही नोटीस प्रसिध्द 
झल्याच्या तारखेपासुन पंधरा ( १५ ) दिवसांचे आत या कार्यालयाचे वरील 
पत्त्यावर मिळेल अशा रितीने पाठविणे . नंतर आलेल्या कौफियतीचा विचार 
करणे केला जाणार नाही . तसेच वरील मुदतीत कैफियत न आल्यास 
कोणास काही सांगावयाचे नाही असे समजून चौकशी केली जाईल व 
अजाचे निकालाबाबत योग्य ते आदेश दिले जातील . मा . धर्मादाय उप 
आयुक्त यांचे दि . २ ९ .०६.२०२२ चे आदेशाप्रमाणे सदरची नोटीस महाराष्ट्र 
शासन प्राधिकृत राजपत्रामध्ये प्रकाशित करण्याचे आदेशित केले आहे . 


ही नोटीस माझे सहीनिशी व मा . धर्मादाय उप आयुक्त , औरंगाबाद 
यांचे शिक्क्यानिशी आज दि . ०१.०७.२०२२ रोजी दिली . 


प्र . अधीक्षक ( न्याय शाखा ) 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय 
औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 
जमिनीची वर्णन 


3 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून 

अधिसूचना 

भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १ ९ 

( ०१ ) 


क्र .२०१८ / भूसं / कक्ष -२ सीआर / १ ९ . - ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०१ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . / ७७ / अ -२ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी , उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने कलम 
१५ च्या पोटकलम ( ०२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले 

आहे . 


आणि ज्या अर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


गांव- आंबी 


अ.क्र . 


१ 


२ 


6 c ew ध 


४ 


६ 

७ 


ता . भूम 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 


८४ 

८६ 

८६ 

८६ 


८६ 

८६ 

८६ 

एकूण 


जिल्हा - उस्मानाबाद 

अंदाजित क्षेत्र 

हे . आर . मध्ये 

०.०२ 

०.२० 

०.३६ 

०.४४ 

०.४८ 

०.५५ 

०.१२ 

२.१७ 


- 


१ ९९ ३ 


( कौस्तुभ दिवेगावकर ) 
जिल्हाधिकारी उसमानाबाद . 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 
प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव क्र .५ मौ . आंबी ता.भूम जि.उस्मानाबाद 

प्रकल्पाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र .५ मौ . आंबी ता.भूम जि . उस्मानाबाद 

समाजाला मिळणारे लाभ : - भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे मौ . आंबी येथील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गाव - आंबी तालुका - भूम जिल्हा 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

क्षेत्र ( हे . आर . मध्ये ) 
निरंक 

०१ 

निरंक 
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही , सबब माहिती निरंक 


उस्मानाबाद 


अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) दि . १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र. 
३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : ०७.०६.२०२२ 
ठिकाण : - उस्मानाबाद 


स्वाक्षरीत / 
( कौस्तुभ दिवेगावकर ) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद . 


१ ९९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


४ 


उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुनर्वसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची 
अधिसूचना 


जा.क्र . २०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर . - ज्याअर्थी , भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनयम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वरे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसुचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश " उक्त 
अधिसुचना ' असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडअ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी प्रस्तावित भुसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटलकम ( १ ) अन्वये पुनवर्सन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ; परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडुन 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


ज्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल . त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमांचया कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार जिल्हाधिकारी भुमिसपादन , पुर्नवसन व पुनर्स्थापनाकरताना उचित 
भरपाई मिळाल्यास व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम 
१० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या अद्ययावती 
करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पारपाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन 
अधिकारी अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : रुई 
अनुक्रमांक 


9 


३ . 

४ . 


अनुसूची १ 
जमिनीचे वर्णन 


तालुका : अंबड 


भुममापन किंवा 

गट क्रमांक 

०३ पै . 

१ ९ पै . 


२० पै . 

१७ पै . 

एकुण 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टरमध्ये ) 

०.९९ 

०१.८३ 

३.५४ 

०.४१ 


६.७७ 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव क्र . ०७ मौ . रुई ता . अंबड 

प्रकल्प कार्याचे वर्ज्ञान : - मौ . रुई ता . अंबड येथील पाझर तलावाच्या 
संपादनाबाबत 


समाजाला मिळणारे लाभ : या पाझर तलावा मुळे मौ . रुई ता . अंबड 
येथील जमीन ओलीतीखाली येणार आहे . या पाझर तलाव मुळे त्या 
लाभक्षेत्रतील जमिनीचे पाणी पातळीत भरपुर प्रमाणात वाढ होणार आहे . 
तसेच गावाच्या पिण्याचा पाण्याचा , जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार 
आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळणार 
आहे . तसेच संपादना क्षेत्रालगतची जमीन ओलीती होणार असून प्राप्त 
होणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे . या पर्यायाने जीवनमान 
( Standard of Living ) सुधारणा होईल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व 
लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन करण्यात आलेले 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमिनीवर असून त्यास 
शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


औरंगाबाद विभाग 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

नवीन भूसपांदन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ ) सदरचा प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रतील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर 
उत्पन्न देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन 
करण्यात आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणत्याही वस्ती अथवा 
गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणत्याही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


क ) ज्याअधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : २३.०६.२०२२ 

ठिकाण : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


१ ९९ ५ 


५ 

उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 
प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुनर्वसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची 
अधिसूचना 


क्र . २०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर . - ज्याअर्थी , भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनयम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वरे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसुचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश " उक्त 
अधिसुचना ' असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडओ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


" 


आणि ज्या अर्थी प्रस्तावित भुसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटलकम ( १ ) अन्वये पुनवर्सन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 


ज्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल . त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकान्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ; परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडुन 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


१ ९९ ६ 


तसेच उक्त अधिनियमांचया कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अनुसार 
जिल्हाधिकारी भुमिसपादन , पुर्नवसन व पुनर्स्थापनाकरताना उचित भरपाई 
मिळाल्यास व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात पुढे 
ज्यांचा निर्देश ” उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या अद्ययावती 
करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पारपाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन 
अधिकारी अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : शिराढोण 

अनुक्रमांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


१ 


३ . 

४ . 


अनुसूची १ 

जमिनीचे वर्णन 

तालुका : अंबड जिल्हा : जालना 


भुममापन किंवा 

गट क्रमांक 

७३ पै . 

७३ पै . 

७३ पै . 

७४ पै . 

एकुण 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टरमध्ये ) 

०.१८ 

०.०८ 


०.३८ 


०.०५ 

०.६ ९ 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव क्र . ०४ मौ . शिराढोण ता . अंबड 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - मौ . शिराढोण ता . अंबड येथील पाझर तलावाच्या 
संपादनाबाबत 

समाजाला मिळणारे लाभ : या पाझर तलावा मुळे मौ . शिराढोण 
ता . अंबड येथील जमीन ओलीतीखाली येणार आहे . या पाझर तलाव मुळे 
त्या लाभक्षेत्रतील जमिनीचे पाणी पातळीत भरपुर प्रमाणात वाढ होणार 
आहे . तसेच गावाच्या पिण्याचा पाण्याचा , जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी 
लागणार आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेरोजगारांना रोजगाराची 
संधी मिळणार आहे . तसेच संपादना क्षेत्रालगतची जमीन ओलीती होणार 
असून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे . या पर्यायाने 
जीवनमान ( Standard of Living ) सुधारणा होईल 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व 
लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन करण्यात आलेले 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमिनीवर असून त्यास 
शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसपांदन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ ) सदरचा प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रतील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर 
उत्पन्न देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन 
करण्यात आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणत्याही वस्ती अथवा 
गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणत्याही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 
सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 
ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

क ) ज्याअधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : २३.०६.२०२२ 

ठिकाण : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


६ 

उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 
प्रारंभिक अधिसुचना 


भुमी संपादन , पुनर्वसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची 
अधिसूचना 

क्र . २०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर . - ज्याअर्थी , भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनयम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वरे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसुचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश " उक्त 
अधिसुचना ' असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
" उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


आणि ज्या अर्थी प्रस्तावित भुसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटलकम ( १ ) अन्वये पुनवर्सन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव क्र . ०७ मौ . बोरी ता . अंबड 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - मौ . बोरी ता . अंबड येथील पाझर तलावाच्या 
संपादनाबाबत 

समाजाला मिळणारे लाभ : या पाझर तलावा मुळे मौ . बोरी ता . अंबड 
येथील जमीन ओलीतीखाली येणार आहे . या पाझर तलाव मुळे त्या 
लाभक्षेत्रतील जमिनीचे पाणी पातळीत भरपुर प्रमाणात वाढ होणार आहे . 
तसेच गावाच्या पिण्याचा पाण्याचा , जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार 
आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळणार 
आहे . तसेच संपादना क्षेत्रालगतीची जमीन ओलीती होणार असून प्राप्त 
होणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे . या पर्यायाने जीवनमान 
( Standard of Living ) सुधारणा होईल 


ज्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते आहे की , 
उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल . त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ; परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडुन 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमांचया कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार जिल्हाधिकारी भुमिसपादन , पुर्नवसन व पुनर्स्थापनाकरताना उचित 
भरपाई मिळाल्यास व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम 
१० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या अद्ययावती 
करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पारपाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भुसपांदन 
अधिकारी अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : बोरी 


अनुक्रमांक 


१ 

२ 


अनुसूची १ 
जमिनीचे वर्णन 


तालुका : अंबड 


भुममापन किंवा 

गट क्रमांक 

१४८ पै . 

११३ पै . 


एकुण 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टरमध्ये ) 

०.१६ 

२.९ २ 

३.०८ 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व 
लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन करण्यात आलेले 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमिनीवर असून त्यास 
शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसपांदन कायदा 
निर्धारणातून सूट आहे . 


१ ९९ ७ 


२०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

अ ) सदरचा प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रतील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर 
उत्पन्न देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन 
करण्यात आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणत्याही वस्ती अथवा 
गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणत्याही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 
सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 
ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

क ) ज्याअधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : २३.०६.२०२२ 

ठिकाण : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


१ ९९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुनर्वसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची 
अधिसूचना 


क्र . २०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर . - ज्याअर्थी , भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनयम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वरे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसुचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश " उक्त 
अधिसुचना ' असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडअ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी प्रस्तावित भुसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटलकम ( १ ) अन्वये पुनवर्सन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ; परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडुन 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


ज्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल . त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमांचया कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार जिल्हाधिकारी भुमिसपांदन , पुर्नवसन व पुनर्स्थापनाकरताना उचित 
भरपाई मिळाल्यास व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम 
१० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या अद्ययावती 
करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पारपाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन 
अधिकारी अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : मोहपुरी 
अनुक्रमांक 


१ 


२ 


३ . 


४ . 


५ . 


६ . 


७ . 


८ . 


९ . 


१० . 


११ . 


१२ . 


१३ . 


१४ . 


१५ . 


अनुसूची १ 
जमिनीचे वर्णन 

तालुका : घनसावंगी 


भुममापन किंवा 

गट क्रमांक 

५१ पै . 


५३ पै . 


५४ पै . 

५४ पै . 


५५ पै . 


५५ पै . 


५५ पै . 

५५ पै . 


५६ पै . 


५६ पै 

५७ पै . 


५७ पै . 

५७ पै . 

५८ पै . 

एकुण 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टरमध्ये ) 


0.09 


०.०१ 


०.५० 

०.५८ 

०.२६ 


०.२० 


०.३२ 


०.३० 


०.०८ 


०.२७ 


१.८१ 


०.७२ 


०.२८ 


०.१४ 


०.४२ 


५.९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७- १३ , २०२२ : आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : पाझर 

तलाव क्र . ०४ मौ . मोहपुरी ता . घनसावंगी 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - मौ . मोहपुरी ता . घनसावंगी येथील पाझर तलावाच्या 


औरंगाबाद विभाग 


संपादनाबाबत 

समाजाला मिळणारे लाभ : या पाझर तलावा मुळे मौ . मोहपुरी ता . 
घनसावंगी येथील जमीन ओलीतीखाली येणार आहे . या पाझर तलाव मुळे 
त्या लाभक्षेत्रतील जमिनीचे पाणी पातळीत भरपुर प्रमाणात वाढ होणार 
आहे . तसेच गावाच्या पिण्याचा पाण्याचा , जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी 
लागणार आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेरोजगारांना रोजगाराची 
संधी मिळणार आहे . तसेच संपादना क्षेत्रालगतीची जमीन ओलीती होणार 
असून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे . या पर्यायाने 
जीवनमान ( Standard of Living ) सुधारणा होईल 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व 
लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन करण्यात आलेले 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमिनीवर असून त्यास 
शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसपांदन कायदा 
निर्धारणातून सूट आहे . 


२०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

अ ) सदरचा प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रतील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर 
उत्पन्न देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन 
करण्यात आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणत्याही वस्ती अथवा 
गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणत्याही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 
सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


क ) ज्याअधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : २३.०६.२०२२ 

ठिकाण : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


८ 


१ ९९९ 


उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुनर्वसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची 

अधिसूचना 


क्र . २०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर . - ज्याअर्थी , भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनयम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वरे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसुचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश " उक्त 
अधिसुचना ' असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडओ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी प्रस्तावित भुसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटलकम ( १ ) अन्वये पुनवर्सन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 


ज्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल . त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


२००० 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ; परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडुन 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमांचया कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार जिल्हाधिकारी भुमिसपादन , पुर्नवसन व पुनर्स्थापनाकरताना उचित 
भरपाई मिळाल्यास व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम 
१० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या अद्ययावती 
करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पारपाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन 
अधिकारी अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : पराडा 


अनुक्रमांक 


१ 


२ 


३ . 


४ . 


५ . 


६ . 


७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची -२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव क्र . १० मौजे पराडा ता . अंबड 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - मौ . पराडा , ता . अंबड येथील पाझर तलावाच्या 
संपादनाबाबत 

समाजाला मिळणारे लाभ : या पाझर तलावा मुळे मौ . पराडा ता . अंबड 
येथील जमीन ओलीतीखाली येणार आहे . या पाझर तलाव मुळे त्या 
लाभक्षेत्रतील जमिनीचे पाणी पातळीत भरपुर प्रमाणात वाढ होणार आहे . 
तसेच गावाच्या पिण्याचा पाण्याचा , जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार 
आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळणार 
आहे . तसेच संपादना क्षेत्रालगतीची जमीन ओलीती होणार असून प्राप्त 
होणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे . या पर्यायाने जीवनमान 
( Standard of Living ) सुधारणा होईल 


८ . 


९ . 


१० . 


अनुसूची -१ 
जमिनीचे वर्णन 


तालुका : अंबड 


भुममापन किंवा 

गट क्रमांक 

२२ पै . 

२३ पै . 

२४ पै . 

२ ९ ५ पै . 

१६ पै . 

१६ पै . 

१७ पै . 


१७ पै . 


३० पै . 


५० पै . 


एकुण 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टरमध्ये ) 

३.४८ 


०.३५ 


०.०८ 


२.६८ 


०.१५ 


०.०७ 


०.२७ 


०.२६ 


०.६५ 


०.०६ 


८.०५ 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व 
लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन करण्यात आलेले 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमिनीवर असून त्यास 
शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसपांदन कायदा 
निर्धारणातून सूट आहे . 


भाग १ - पुरवणी 


२०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ ) सदरचा प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रतील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर 
उत्पन्न देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन 
करण्यात आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणत्याही वस्ती अथवा 
गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणत्याही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


क ) ज्याअधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : २३.०६.२०२२ 

ठिकाण : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


९ 

उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुनर्वसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची 
अधिसूचना 


क्र . २०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर . - ज्याअर्थी , भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनयम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वरे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसुचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश " उक्त 
अधिसुचना ' असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडअ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी प्रस्तावित भुसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटलकम ( १ ) अन्वये पुनवर्सन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 


ज्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल . त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ; परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडुन 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमांचया कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार जिल्हाधिकारी भुमिसपांदन , पुर्नवसन व पुनर्स्थापनाकरताना उचित 
भरपाई मिळाल्यास व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम 
१० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या अद्ययावती 
करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पारपाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भुसपांदन 
अधिकारी अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : रामनगर 


अनुक्रमांक 


q 


२ 


३ . 


४ . 


५ . 


६ . 


७ . 


८ . 


९ . 


१० . 


११ . 


अनुसूची -१ 
जमिनीचे वर्णन 


तालुका : अंबड 


भुममापन किंवा 

गट क्रमांक 

२३२ पै . 

२३२ पै . 

२३२ पै . 

२३२ पै . 

२३१ पै . 


२३१ पै . 

२३१ पै . 

२३१ पै . 

२३१ पै . 


२३१ पै . 

२३१ पै . 

एकुण 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टरमध्ये ) 

०.७३ 


०.५७ 


०.१२ 


०.०७ 


०.१५ 


०.४७ 


०.८७ 


०.३४ 


२००१ 


०.१० 


०.०६ 


०.१६ 


३.६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव क्र . ०७ मौ . रामनगर ता . अंबड 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - मौ . रामनगर ता . अंबड येथील पाझर तलावाच्या 
संपादनाबाबत 

समाजाला मिळणारे लाभ : या पाझर तलावा मुळे मौ . रामनगर ता . अंबड 
येथील जमीन ओलीतीखाली येणार आहे . या पाझर तलाव मुळे त्या 
लाभक्षेत्रतील जमिनीचे पाणी पातळीत भरपुर प्रमाणात वाढ होणार आहे . 
तसेच गावाच्या पिण्याचा पाण्याचा , जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार 
आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळणार 
आहे . तसेच संपादना क्षेत्रालगतीची जमीन ओलीती होणार असून प्राप्त 
होणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे . या पर्यायाने जीवनमान 

( Standard of Living ) सुधारणा होईल 


२००२ 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व 
लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन करण्यात आलेले 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमिनीवर असून त्यास 
शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसपांदन कायदा 
निर्धारणातून सूट आहे . 


२०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

अ ) सदरचा प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रतील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर 
उत्पन्न देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन 
करण्यात आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणत्याही वस्ती अथवा 
गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणत्याही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 
सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 
ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


क ) ज्याअधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : २३.०५.२०२२ 

ठिकाण : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


१० 


भाग १ - पुरवणी 


उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुनर्वसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची 

अधिसूचना 


क्र . २०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर . - ज्याअर्थी , भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनयम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वरे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसुचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश " उक्त 
अधिसुचना ' असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडओ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी प्रस्तावित भुसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटलकम ( १ ) अन्वये पुनवर्सन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 


ज्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल . त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग 

परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकान्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ; परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडुन 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमांचया कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार जिल्हाधिकारी भुमिसपांदन , पुर्नवसन व पुनर्स्थापनाकरताना उचित 
भरपाई मिळाल्यास व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम 
१० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या अद्ययावती 
करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पारपाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन 
अधिकारी अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : अंबड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 


अनुक्रमांक 


१ 


o 


अनुसूची १ 
जमिनीचे वर्णन 


तालुका : अंबड 


भुममापन किंवा 

गट क्रमांक 

३३ ९ पै . 

३३८ पै . 

एकुण 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये ) 

२.०० 

०.४० 


२.४० 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव क्र . ०७ मौ . अंबड ता . अंबड 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - मौ . अंबड ता . अंबड येथील पाझर तलावाच्या 
संपादनाबाबत 


समाजाला मिळणारे लाभ : या पाझर तलावा मुळे मौ . अंबड ता . अंबड 
येथील जमीन ओलीतीखाली येणार आहे . या पाझर तलाव मुळे त्या 
लाभक्षेत्रतील जमिनीचे पाणी पातळीत भरपुर प्रमाणात वाढ होणार आहे . 
तसेच गावाच्या पिण्याचा पाण्याचा , जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार 
आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळणार 
आहे . तसेच संपादना क्षेत्रालगतीची जमीन ओलीती होणार असून प्राप्त 
होणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे . या पर्यायाने जीवनमान 

( Standard of Living ) सुधारणा होईल . 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व 
लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन करण्यात आलेले 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमिनीवर असून त्यास 
शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसपांदन कायदा 
निर्धारणातून सूट आहे . 


२००३ 


२०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 


अनुसूची -५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ ) सदरचा प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रतील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर 
उत्पन्न देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन 
करण्यात आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणत्याही वस्ती अथवा 
गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणत्याही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

क ) ज्याअधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : २३.०५.२०२२ 

ठिकाण : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


२००४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


११ 


उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुनर्वसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची 
अधिसूचना 


क्र . २०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर . - ज्याअर्थी , भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनयम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वरे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसुचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश " उक्त 
अधिसुचना ' असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडअ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी प्रस्तावित भुसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटलकम ( १ ) अन्वये पुनवर्सन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ; परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडुन 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


ज्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल . त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमांचया कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार जिल्हाधिकारी भुमिसपांदन , पुर्नवसन व पुनर्स्थापनाकरताना उचित 
भरपाई मिळाल्यास व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम 
१० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या अद्ययावती 
करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पारपाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भुसपांदन 
अधिकारी अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : गंधारी ( शहागड ) 

अनुक्रमांक 


q 


२ 


३ . 


अनुसूची -१ 
जमिनीचे वर्णन 


तालुका : अंबड 


भुममापन किंवा 

गट क्रमांक 

२१ पै . 


५ ९ पै . 

५५ पै . 

एकुण 


जिल्हा : जालना 
अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टरमध्ये ) 

०.३० 


१.०४ 


१.७५ 

३.० ९ 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव मौ . गंधारी ( शहागड ) ता . अंबड 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - मौ . गंधारी ( शहागड ) ता . अंबड येथील पाझर 
तलावाच्या संपादनाबाबत 


समाजाला मिळणारे लाभ : या पाझर तलावा मुळे मौ . गंधारी ( शहागड ) 
ता . अंबड येथील जमीन ओलीतीखाली येणार आहे . या पाझर तलाव मुळे 
त्या लाभक्षेत्रतील जमिनीचे पाणी पातळीत भरपुर प्रमाणात वाढ होणार 
आहे . तसेच गावाच्या पिण्याचा पाण्याचा , जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी 
लागणार आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेरोजगारांना रोजगाराची 
संधी मिळणार आहे . तसेच संपादना क्षेत्रालगतीची जमीन ओलीती होणार 
असून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे . या पर्यायाने 
जीवनमान ( Standard of Living ) सुधारणा होईल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७- १३ , २०२२ : आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - ३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व 
लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन करण्यात आलेले 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमिनीवर असून त्यास 
शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


औरंगाबाद विभाग 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

नवीन भूसपांदन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ ) सदरचा प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रतील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर 
उत्पन्न देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन 
करण्यात आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणत्याही वस्ती अथवा 
गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणत्याही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 
ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


क ) ज्याअधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : २३.०६.२०२२ 

ठिकाण : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


२००५ 


१२ 

उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुनर्वसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची 

अधिसूचना 


क्र . २०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर . - ज्याअर्थी , भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनयम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वरे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसुचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश " उक्त 
अधिसुचना ' असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडओ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी प्रस्तावित भुसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटलकम ( १ ) अन्वये पुनवर्सन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 


ज्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल . त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


२००६ 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ; परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडुन 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व 
लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन करण्यात आलेले 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमिनीवर असून त्यास 
शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमांचया कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार जिल्हाधिकारी भुमिसपांदन , पुर्नवसन व पुनर्स्थापनाकरताना उचित 
भरपाई मिळाल्यास व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम 
१० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या अद्ययावती 
करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पारपाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन 
अधिकारी अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : मासेगांव 

अनुक्रमांक 


२ 


अनुसूची १ 

जमिनीचे वर्णन 


तालुका : घनसावंगी जिल्हा : जालना 

भुममापन किंवा 

गट क्रमांक 

३३३ पै . 

३२५ पै . 

एकुण 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टरमध्ये ) 


३.९ २ 


०.१० 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव मौ . मासेगांव ता . घनसावंगी 


४.०२ 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - मौ . मोसगांव ता . घनसावंगी येथील पाझर 
तलावाच्या संपादनाबाबत 


समाजाला मिळणारे लाभ : या पाझर तलावा मुळे मौ . मासेगांव ता . 
घनसावंगी येथील जमीन ओलीतीखाली येणार आहे . या पाझर तलाव मुळे 
त्या लाभक्षेत्रतील जमिनीचे पाणी पातळीत भरपुर प्रमाणात वाढ होणार 
आहे . तसेच गावाच्या पिण्याचा पाण्याचा , जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी 
लागणार आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेरोजगारांना रोजगाराची 
संधी मिळणार आहे . तसेच संपादना क्षेत्रालगतीची जमीन ओलीती होणार 
असून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे . या पर्यायाने 
जीवनमान ( Standard of Living ) सुधारणा होईल 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसपांदन कायदा 
निर्धारणातून सूट आहे . 


भाग १ - पुरवणी 


२०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 


अनुसूची -५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ ) सदरचा प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रतील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर 
उत्पन्न देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन 
करण्यात आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणत्याही वस्ती अथवा 
गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणत्याही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - - निरंक 

क ) ज्याअधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : २३.०५.२०२२ 

ठिकाण : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


१३ 

उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुनर्वसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची 
अधिसूचना 


क्र . २०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर . - ज्याअर्थी , भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनयम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वरे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसुचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश " उक्त 
अधिसुचना ' असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडअ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी प्रस्तावित भुसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटलकम ( १ ) अन्वये पुनवर्सन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 


ज्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल . त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ; परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडुन 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमांचया कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार जिल्हाधिकारी भुमिसपांदन , पुर्नवसन व पुनर्स्थापनाकरताना उचित 
भरपाई मिळाल्यास व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम 
१० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या अद्ययावती 
करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पारपाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भुसपांदन 
अधिकारी अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : वडीकाळ्या 

अनुक्रमांक 


१ 


२ 


३ . 


४ . 


५ . 


अनुसूची -१ 
जमिनीचे वर्णन 


तालुका : अंबड 


भुममापन किंवा 

गट क्रमांक 

१०३ पै . 

१०४ पै . 

१०७ पै . 

१०८ पै . 

१० ९ पै . 

एकुण 


जिल्हा : जालना 
अंदाजित क्षेत्र 


( हेक्टरमध्ये ) 

०.०५ 

०.० ९ 


२००७ 


०.८४ 


०.३७ 


२.३५ 


३.७० 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव क्र . ०४ मौ . वडीकाळ्या ता . अंबड 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - मौ . वडीकाळ्या ता . अंबड येथील पाझर तलावाच्या 
संपादनाबाबत 

: 

समाजाला मिळणारे लाभ : या पाझर तलावा मुळे मौ . वडीकाळ्या 
ता . अंबड येथील जमीन ओलीतीखाली येणार आहे . या पाझर तलाव मुळे 
त्या लाभक्षेत्रतील जमिनीचे पाणी पातळीत भरपुर प्रमाणात वाढ होणार 
आहे . तसेच गावाच्या पिण्याचा पाण्याचा , जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी 
लागणार आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेरोजगारांना रोजगाराची 
संधी मिळणार आहे . तसेच संपादना क्षेत्रालगतीची जमीन ओलीती होणार 
असून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे . या पर्यायाने 
जीवनमान ( Standard of Living ) सुधारणा होईल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची ३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व 
लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन करण्यात आलेले 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमिनीवर असून त्यास 
शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


२००८ 


नवीन भूसपांदन कायदा 
निर्धारणातून सूट आहे . 


२०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ ) सदरचा प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रतील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर 
उत्पन्न देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन 
करण्यात आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणत्याही वस्ती अथवा 
गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणत्याही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 
ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


क ) ज्याअधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : २३.०५.२०२२ 

ठिकाण : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


१४ 


भाग १ - पुरवणी 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
११ नुसार अधिसुचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यू / एसआर / १० / २०१८ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता शकते . 
भासू 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या 
अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादनजायकवाडी प्रकल्प 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 

३ 


Cew 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 

१० 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 


गावाचे नांव : - अहमदनगर - बीड - परळी नविन रेल्वे मार्ग अतिरीक्त 
मौजे जाटनांदुर -४ ता . शिरुर का . जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

२६१/१ 

२४१ 

२४१ 

२४१ 

२४१ 

२४१ 

२४० 

२४० 

२४० 

२४० 

२४२ 


एकुण 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


०.७६ 

०.५२ 

०.१८.२५ 

०.१८.२५ 

०.१८.२५ 

०.१८.२५ 

०.० ९ .५० 

०.३२ 

०.०६ 


0.09 


०.१५ 


२.६४५ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव - 

अहमदनगर - बीड - परळी नविन रेल्वे मार्ग अतिरीक्त 
मौजे जाटनांदुर -४ ता . शिरुर का.जि. बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- अहमदनगर - बीड - परळी नविन रेल्वे मार्ग अतिरीक्त 
मौजे जाटनांदुर -४ ता . शिरुर का.जि. बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


गावाचे नांव : - अहमदनगर - बीड - परळी नविन रेल्वे मार्ग अतिरीक्त 

मौजे जाटनांदुर -४ ता . शिरुर का.जि. बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


अ.क्र . 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने 
दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ 
चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण 
०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात 
आलेली आहे . 


२०० ९ 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 

लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे 
कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात 
आले आहे . प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० 
दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 

दिनांक : २८.०६.२०२२ 

ठिकाण : बीड 


( भारती सागरे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 

जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


२०१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


१५ 

जिल्हाधिकारी नांदेड , यांजकडून 

अधिसूचना कलम १ ९ 

क्रमांक २०२१ / आरबी / डेस्क -३ / भूसं / सिआर -६८ 

जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 

दिनांक - १८/०६/२०२२ 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक २०२१ / उजिाअ / लसिका / सिआर -१५ . - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना , क्रमांक 
०२ पान क्र . २३३ वर दिनांक ०३ ते ० ९ मार्च २०२२ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , 
या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग 
क्र .२ नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्या नंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 


गावाचे नावः- काकांडी तर्फे तुप्पा ता . जि . नांदेड 

भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


अनुसूची एक 

( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 


४ 


४८ 


४७ 


४६ 


संपादीत क्षेत्र 

( हे . आर . मध्ये ) 


०.४० 


दिनांकः- १८/०६/२०२२ 

ठिकाण : - नांदेड 


०.१० 


०.०८ 


०.१५ 

एकुण ०.७३ 


अनुसूची दोन 

( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 

प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव आमदुरा उच्च पातळी बंधा - याच्या बुडीत 
क्षेत्रासाठी मौ . काकांडी तर्फे तुप्पा ता . जि . नांदेड 


प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव आमदुरा उच्च पातळी बंधा - याच्या बुडीत 
क्षेत्रासाठी मौ . काकांडी तर्फे तुप्पा ता.जि.नांदेड 

समाजाला होणार लाभ : सिंचना खालील क्षेत्र वाढेल . 

अनुसूची तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 

गावाचे नाव - मौ . काकांडी तर्फे तुप्पा ता.जि.नांदेड 

लागु नाही 
अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

लागु नाही 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 


१६ 

जिल्हाधिकारी नांदेड , यांजकडून 

अधिसूचना कलम १ ९ 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 


मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक २०२१ / आरबी / डेस्क -३ / भूसं / सिआर ७० . - क्रमांक २०२१ / 
उजिाअ / लसिका / सिआर - १७ ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या नांदेड 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला 
आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक ०३ पान क्र . २३४ 
वर दिनांक ०३ ते ० ९ मार्च २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
कार्यकारी अभियंता विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग क्र . २ नांदेड विभागाच्या खर्चाने 
करण्याची आवश्यकता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्या नंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र 
म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


गावाचे नावः - भायेगाव ता . नांदेड जि . नांदेड 

अ.क्र . 

भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 


१ 


३ 

४ 


५ 


६ 

७ 

८ 


९ 

१० 

११ 

१२ 


१३ 


१४ 

१५ 

१६ 


२ 

३ 

४ 


४ 

१० 

११ 

१२ 

१२ 

२३० 

२३२ 

२३३ 

२३४ 

२३७ 

२३८ 

२३ ९ 

२४० 


c 


एकुण 


संपादीत क्षेत्र 

( हे . आर . मध्ये ) 

०.२१ 


दिनांक : - २३/०६/२०२२ 
ठिकाण : - नांदेड 


०.० ९ 

०.०४ 


०.२२ 

०.१७ 

०.२७ 


०.०६ 


०.०८ 


०.२१ 


१.९ ० 


अनुसूची दोन 

( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 
प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव आमदुरा उच्च पातळी बंधा - याच्या बुडीत 
क्षेत्रासाठी मौ.भायेगाव ता.नांदेड जि.नांदेड 


२०११ 


प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव आमदुरा उच्च पातळी बंधा - याच्या बुडीत 
क्षेत्रासाठी मौ . भायेगाव ता.नांदेड जि.नांदेड 
समाजाला होणार लाभ : सिंचना खालील क्षेत्र वाढेल . 

अनुसूची तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 
गावाचे नाव - मौ . भायेगाव ता.नांदेड जि . नांदेड 

लागु नाही 

अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

लागु नाही 


जिल्हाधिकारी नांदेड . 


२०१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


१७ 

जिल्हाधिकारी नांदेड , यांजकडून 
प्रारंभिक अधिसूचना कलम ११ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्र .२०२१ / उजिअ / लसिका / सिआर / ०२ . - ज्याअर्थी , भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंडा ( इ ) 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण -११ / 
२०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ - ०१-२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपान करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक 
आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये 
याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे , 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्या अर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खाली कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


भाग १ - पुरवणी 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित केले आहे . 


परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूसंपादन , पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे 
काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


गाव : रिठ्ठा ता . भोकर जि . नांदेड 
अ.क्र . 

भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 

२१८ पै 

२२० पै 

२२० पै 

२२६ पै 

२२६ पै 

२६७ पै 

२६७ पै 

२६८ पै 

२६ ९पै 

एकुण 


१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 


अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 


८ 

९ 


क्षेत्र 

( हे . आर . मध्ये ) 

०.२८ 

०.०८ 

०.१८ 

०.१५ 

०.०७ 


०.२५ 

०.०४ 

०.२७ 


०.०८ 


१.४० 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव मुदखेड ते भोकर राष्ट्रीय महामार्ग 
१६१ – अ २२ ते ४३ कि.मी. रस्त्याची सुधारणा करण्यासाठी मौ . रिठ्ठा ता . भोकर 
जि.नांदेड 

प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन : कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
भोकर 
अनुसूची तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही . 


अनुसूची चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण आभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागु नाही . 


अनुसूची पाच 

( नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील ) 

भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 


टिपः- उक्त जमीनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लसिका 
नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : - २३/०६/२०२२ 
ठिकाणः - नांदेड 


( संतोषी देवकुळे ) 

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( लसिका ) नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


अ.क्र . 


१ . 


२ . 


३ . 


सय्यद साजीद हुसैनी जहागीरदार सज्जादा नशीन मयत वारस सय्यद मुजाहीद हुसैनी पिता सय्यद साजीद हुसैनी चिस्ती जहागीरदार 
सज्जादा नशीन रा . बु - हानपुर ता . अक्कलकोट जि . सोलापूर यांचे वारस म्हणून या कार्यालयात दिनांक ०७/१०/२०१५ रोजी रुजू झाले असून सदर 
प्रकरणात अर्जदार यांनी खालील तक्त्यात दिलेल्या जमीनी 


४ . 


५ . 


६ . 


७ . 


८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७- १३ , २०२२ : आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


९ . 


जिल्हा 


उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद 


१८ 

उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) उस्मानाबाद , यांजकडून 


उस्मानाबाद 


तालुका 


उमरगा 


उमरगा 


उमरगा 


उमरगा 


उमरगा 


लाहोर 


तुळजापूर 


जाहीर प्रगटन 


तुळजापूर 


गाव 


आलुर 


आलुर 


मानेगोपाळ 


कदेर 


कदेर 


हराळी 


अणदूर 


अणदूर 


क्रमांक २०१५ / अतियात / कावि -४७१ 


अणदूर 


सर्वे नंबर 


२०४ 


२०५ 


४७/१ व २६ 


१८७ 


१६६ 


६ ९ गट नं . 


२०४ 


२०५ 


२५१ 


क्षेत्र हे . आर 


११.५८ 


उस्मानाबाद 


१६.०२ 


९ .४५ 


१६.६७ 


२६.०८ 


१.९ ८ 


तुळजापूर 

वरील सर्वे नं . व क्षेत्राच्या विरासत मंजूरीसाठी अर्ज दिला असून सदर जमीन ही दर्गा हजरत खॉजा मकदुम अल्लाउद्दीन चिस्ती बु - हानपुर 
या दर्ग्याच्या सेवासाठी असल्याचे अर्जात नमुद केले आहे व विरासत मंजूरीसाठी विनंती केली आहे . तेंव्हा वरील सर्व नमुद केलेले सर्व्हे नंबर व 
क्षेत्राप्रमाणे अर्जदार यांचे नावे विरासत मंजूर करणे बाबत जर कोणास कांही आक्षेप असेल तर त्यांनी सदर जाहीर प्रगटन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या 
तारखेपसून सहा आठवडयाचे आत लेखी आक्षेप या कोर्टात दाखल करावा . मुदतीत आक्षेप न आल्यास वारसाची चौकशी नियमानुसार करण्यात येऊन 
अर्जदाराच्या नावे विरासत मंजूर करण्यात येईल . 

दिनांक / ०६ / २०२२ 


१२.३३ 


१२.०८ 


२०१३ 


०.५७ 


( योगेश खरमाटे ) 
उप जिल्हाधिकारी ( अतियात ) 


२०१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


१ ९ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , जालना यांचा दिनांक २३ / ० ९ / २०२१ ते २५ / ० ९ / २०२१ पर्यंतची एकूण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजेबाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ४८ ९९ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना हे 
श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना 
यांची दिनांक २३ / ० ९ / २०२१ ते २५ / ० ९ / २०२१ पर्यंतची एकूण ( ०३ ) तीन 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २२ / ० ९ / २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २७ / ० ९ / २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत दिनांक २६ / ० ९ / 
२०२१ रोजीच्या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , 
या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . एस . टी . चिकने , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर जालना हे 
पाहतील 

▪ 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , २४ / ० ९ / २०२१ . 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना . 


२० 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

▪ 

वाचा : - श्री . एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , घनसावंगी 
यांचा दिनांक २७ / ० ९ / २०२१ ते ०१/१०/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ४ ९ २४ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांची 
दिनांक २७ / ० ९ / २०२१ ते ०१/१०/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , दिनांक २५ / ० ९ / २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक ०४/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत रजेपुर्वी दिनांक 
२६ / ० ९ / २०२१ तर रजेनंतर दिनांक ०२ व ०३ ऑक्टोबर २०२१ या शासकीय 
सुटीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत 
आहेत . 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . बी . शिरसाठ , 
हे सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , घनसावंगी म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . शिरसाठ , 
हे दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी येथे काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावे . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , २७ / ० ९ / २०२१ . 


ए . एल . टिकले , 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


२१ 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना यांचा दिनांक २१ / ० ९ / २०२१ ते २३ / ० ९ / २०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ४ ९ २५ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांना 
दिनांक २१ / ० ९ / २०२१ ते २३ / ० ९ / २०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , 
या दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना येथे काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . ए . अन्सारी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळले . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , २७ / ० ९ / २०२१ 


ए . एल . टिकले , 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे राजपत्र क्र . १४ ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , 

, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


नगर पंचायत आष्टी यांजकडून 
अधिसूचना 

( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे 
३७ ( १ ) अन्वये फेरबदल ) 


जा.क्र.न.प.आष्टी / वि . यो / फेरबदल / २०७ दिनांक ०१/०७/२०२२ 
ज्याअर्थी आष्टी नगर पंचायीतीच सुधारित विकास योजना नगर विकास 
विभागाची अधिसुचना क्र . टीपीएस -३३२१ / ४२ / सिआर -०८ / २०२१ / भागशः 
मंजूरी / नवि- ३० दिनांक २२-०४-२०२१ अन्वये मंजूर आहे . उत्क विकास 
योजना स.न.९ १४ मध्ये आरक्षण क्र . २१ बगीचा व आरक्षण क्रमांक २२ 
खेळाचे मैदान ही आरक्षणे प्रस्तावित आहेत . 


औ भाग १ अ -१४ 


ज्यार्थी आष्टी नगर पंचायतीने तीच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव 
क्र .० ९ दिनांक ३१/०५/२०२२ अन्वये उत्क आरक्षणा खालील वापर 
बदलून तो निवासी विभागात समाविष्ट करण्या करीता महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये फेरबाद 
करण्याचे ठरविले आहे . 


शके १ ९ ४४ 


४७ 


[ किंमत : ०.०० रुपये 


आणि ज्यार्थी ही अधिसूचना उत्क अधिनियमान्वये प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे . वरील फेरबदला बाबत जे लोक त्यांच्या सुचना व हरकती 
लिखीत स्वरुपात वरील अधिसुचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखे 
पासून ३० दिवसाच्या आत करतील त्यांचा विचार वरील वरील फेरबदलाचा 
प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्या पूर्वी ही नगर 
पंचायत करील . 


वरील फेरबदल दर्शविणार विकास योजनेचा भाग नकाशा जनतेच्या 
अवलोकनासाठी नगर पंचायत कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहता 
येईल . 


( सौ . पल्लवी स्वप्नील धोंडे ) 

अध्यक्षा 

नगर पंचायत आष्टी . 

परभणी . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ : आषाढ , १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


BY PRESIDENT NAGAR PANCHAYAT , 
ASHTI . 


PUBLIC NOTICE 

Under section 37 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 ) 
No.N.P.Ashti / D.P. / modification / 207 date . 01/07/2022 
Whereas the revised Sanctioned Development Plan of 
Ashti has been sanctioned by the Government in Urban 
Development Department vide its Notification no . TPS 
3321 / 42 / CR - 08 / 2021 / part sanction / Ud - 30 date 22 
04.2021 . in the said Development plan in survery 
No.914 site no 21 Garden and site no 22 Play Ground 
are proposed . 


Whereas , the Ashti Nagar Panchayat vide its 
general Body resolution no 09 dated 31.05.2022 has 
decided that above reserve sites to be changed and 
decided to included in residential zone for this the 
modification under section 37 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act . 1966 the said 
Development Plan . 


भाग १ -अ- पुरवणी 

And , whereas the modification as required 
under section 37 of the said Act , is hereby published 
for inviting suggestions and objections from the public . 
Those persons who submit their suggestions and 
objections to the said modification within 30 days from 
the publication of this notification in Government Gazette 
will be considered by this Nagar Panchayat submitting 
this proposal for final sanction to the Government . 


The part plan showing the proposed 
modification kept open for the public during office 
hours of this Nagar Panchayat . 


( Sou Pallavi Swapnil Dhonde ) 
President 

Nagar Panchayat , Ashti . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


